वर्ष ८ , अंक १११ ] 


CALLE 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- ब 

गुरुवार , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र . ३ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ३० ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


गृह विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ९ .०० 


आदेश 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्र . 

एमपीआय -११२१ / प्र.क्र .७६३ / पोल - ११. - ज्याअर्थी मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज , मैत्रेय भवन , प्लॉट नं . ३४. आय.सी.आय.सी. 
आय बँकेच्या मागे , पंडीत दीन दयाल नगर , वसई ( पश्चिम ) , महाराष्ट्र ४०१२०२ ( यात यापुढे ज्याचा ' उक्त वित्तीय संस्था ' असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे ) . या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या ; 


भाग चार - ब -३० ९ -१ 


आणि ज्याअर्थी , नमूद वित्तीय संस्था व संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली 
असल्याने बोरीवली पोलीस स्टेशन , मुंबई येथे गु.र.क .१०७ / २०१६ , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधांचे संरक्षण 
अधिनियम , १ ९९९ ( महाराष्ट्र २००० चा अधिनियम १६ ) च्या कलम ३ , ४ व ५ अन्वये तसेच भा.दं.वि. ( १८६० चा अधिनियम ४५ ) 
च्या कलम ३४,१२० ( ब ) , ४०६ , ४२० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास अपयशी ठरल्या आहेत आणि उक्त वित्तीय संस्था ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / 
संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य व्यक्तीच्या / संस्थेच्या नावे 
संपादित करण्यात आलेली आहे , असे अभिकथित असून ती जप्त करणे शासनास आवश्यक वाटते . तसेच , या वित्तीय संस्थांमधील 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 
ठेवीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता या वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता व रक्कम या नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप जिल्हाधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी ( एम.पी. आय . डी ) , मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याची आवश्यकता वाटते ; 


२ 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा . १६ ) 
याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 


( अ ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज , मैत्रेय भवन , प्लॉट नं . ३४. आय . सी . आय.सी.आय बँकेच्या 
मागे , पंडीत दीन दयाल नगर , वसई ( पश्चिम ) , महाराष्ट्र ४०१२०२ आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता 
जप्त करीत आहे , आणि 


ब ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी ( एमपीआयडी ) , मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 

उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांची जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे 
१. स्थावर मालमत्ता ( जमीन / दुकान / फ्लॅट ) : 

अ.क्र . 

मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) 

१ 


३ 


५ 


४ 


२ पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 


गाव / तालुका | 


६ 


जिल्हा / 

राज्य 


( २ ) 

( ३ ) 

पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र 
पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


( ४ ) 

सी- १ - आयव्हीवाय ए 

१३०१ ( १०३२ चौ . फुट ) 


सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१३०२ ( १०१२ चौ . फुट ) 


सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१३०३ ( ८१२ चौ . फुट ) 


सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१३०२ ( ८८५ चौ . फुट ) 


सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१४०१ ( ९ ८५ चौ . फुट ) 


सी - १ - आयव्हीवाय ए 
१४०२ ( ९ ७२ चौ . फुट ) 


मालमत्ता धारकाचे 

नाव 

( ५ ) 

मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 
लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


शेरा 


( ६ ) 

१ ते २२ पर्यंतची 


मालमत्ता बाबत 

आरोपी कंपनीने प्रभाव 
गृहनिर्माण प्रा . लि . सोबत 
जाईंट व्हेन्चर केल्याने 
मोबदला म्हणून १ ते 
१२ पर्यंतची मालमत्ता 
या आरोपीला मिळाल्या 
आहेत . 


अ.क्र . 


( १ ) 

७ 


८ 


९ 


१० 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

मालमत्तेचे वर्णन 

मालमत्ता धारकाचे 


गाव / तालुका | जिल्हा / 

राज्य 


( २ ) 

( ३ ) 

पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


पांडवलेणे / नाशिक / 
पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


२० पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


भाग चार - ब -३० ९ -२ 


४ ) 

सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१४०३ ( ८१५ चौ . फुट ) 


सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१४०१ ( ८६० चौ . फुट ) 


सी- १ - आयव्हीवाय ए 
१४०२ ( ८४५ चौ . फुट ) 


सी - १ - आय.आर.आय . एस ए ९ ०२ 
( १०१२ चौ . फुट ) 


सी- २ - आय . आर . आय . एस ए९ ०३ 
( ८१२ चौ . फुट ) 


सी - १ - आय.आर.आय . एस ए ९ ०२ 
( ८८५ चौ . फुट ) 


सी- १ - आय . आर . आय . एस ए ९ ०३ 
( ८१४ चौ . फुट ) 


सी- १ - आय . आर . आय . एस ए १००२ 
( ९ ७२ चौ . फुट ) 


सी- १ - आय . आर . आय . एस ए १००३ 
( ८१५ चौ . फुट ) 


सी - १ - आय.आर.आय . एस बी १००२ 
( ८१६ चौ . फुट ) 


सी- १ - आय . आर . आय . एस बी १३०१ 
( १०३२ चौ . फुट ) 


सी - १ - आय.आर.आय . एस बी १३०२ 
( १०१२ चौ . फुट ) 


नाव 

( ५ ) 

मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


सी - १ - आय.आर.आय . एस बी १३०३ 
( ८१२ चौ . फुट ) 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


लि 
. 

सी - १ - आय.आर.आय . एस बी १००१ मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 
( ८६० चौ . फुट ) 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि 
. 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


शेरा 


( ६ ) 


३ 


४ 


अ.क्र . 


( १ ) 

२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


गाव / तालुका 


( २ ) 

( ३ ) 

पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी 

महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा / 

मालमत्तेचे वर्णन 

मालमत्ता धारकाचे 

राज्य 


पांडवलेणे / नाशिक / 

पाथर्डी महाराष्ट्र 

नंदुरबार 


नंदुरबार 


नवापुर , 

नंदुरबार 


नंदुरबार 


नंदुरबार / 
महाराष्ट्र 


( ४ ) 
सी- १ - आय . आर . आय . एस बी १४०१ 
( ९ ८५ चौ . फुट ) 


नंदुरबार / डिएसके कमर्शियल कॉम्पलेक्स , 

महाराष्ट्र 


सी - १ - आय.आर.आय . एस बी १४०२ 
( ९ ७२ चौ . फुट ) 


नंदुरबार / 

महाराष्ट्र 


तळ मजला , ( लोअर ग्राउंड फ्लोअर 
मधील आर . सी . सी . गाळा / दुकान 
नं.९ ए ) सिटी सर्व्हे नं .२८ ९ ४ / २ - अ , 
नंदुरबार ( क्षेत्रफळ १४.४३ चौ.मी. ) 


डिएसके कमर्शियल कॉम्पलेक्स , तळ 
मजला , ( लोअर ग्राउंड फ्लोअर मधील 
आर.सी.सी. गाळा / दुकान नं . १० ए ) 
सिटी सर्व्हे नं . २८ ९ ४ / २ - अ , नंदुरबार 
( क्षेत्रफळ १४.४३ चौ.मी. ) 


नंदुरबार / मौजे नवापुर येथील 

महाराष्ट्र 


सि.स.नं. ४१ ९ , ४२० , ४२१ , ४२१ - बी 
पैकी जागेतील वर्धमान कॉम्प्लेक्स , 


पहिला मजला , गाळा क्र . एफ.आय. 
शहादा . ( क्षेत्रफळ ५६.६८ चौ.मी. ) 


नाव 

( ५ ) 

मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


रस्ता , खरेदी विक्रीचे व्यापारी संकुल , 
पहिला मजला , गाळा क्र .१५ , १६ सर्वे 
क्र . १ ९ ८ / अ / ब / क ( क्षेत्रफळ २०.४५ 
चौ.मी. ) 


मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 

लि . 


मैत्रेय प्लॉटर्स अॅन्ड 
स्ट्रक्चर्स प्रा . लि . 


मैत्रेय प्लॉटर्स अॅन्ड 
स्ट्रक्चर्स प्रा . लि . 


मैत्रेय प्लॉटर्स अॅन्ड 
स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. 


लि . 

दवाखाना ते हायस्कूल यांना जोडणारा मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . 
१२ मी.दक्षिणोत्तर विकास योजना 


शेरा 


( ६ ) 


श्री . पशुपती मधुकर 

वाणी हे मैत्रेय ग्रुप ऑफ 
कंपनीजचे भागीदार / 
प्रतिनिधी आहेत . 


श्री.पशुपती मधुकर 
वाणी हे मैत्रेय ग्रुप ऑफ 
कंपनीजचे भागीदार / 
प्रतिनिधी आहेत . 


श्री . प्रकाश मधुकर 

लघमार्ग हे मैत्रेय ग्रुप 

ऑफ कंपनीजचे 

भागीदार / प्रतिनिधी 

आहेत . 

श्री . विजय विठ्ठल पाटील 
हे मैत्रेय ग्रुप ऑफ 
कंपनीजचे भागीदार / 
प्रतिनिधी आहेत . 


२. बँक खाते तपशील 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


२ 


३. जंगम मालमत्ता : 


३ 


खातेदारकाचे नाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 


मैत्रेय सुवर्णसिद्धी 
प्रा . लि . 


( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

मैत्रेय सुवर्णसिद्धी आय . सी . आय . सी . १८६४०५००००१३ 

प्रा . लि . 

आय.बेंगलुरू , 

कर्नाटक 


बँकेचे नाव 


, 


भाग चार - ब - ३० ९ -२ अ 


खाते क्रमांक 


मालमत्ता धारकाचे नाव 
( २ ) 

मैत्रेय प्लॉटर्स अॅन्ड स्ट्रक्चर्स प्रा . लि . 


आय . सी . आय . सी . ६४०४०५००३ ९९ ७ 
आय.बेंगलुरू , 
कर्नाटक 


मैत्रेय प्लॉटर्स अॅन्ड स्ट्रक्चर्स प्रा . लि . संगणक संच १ 


खाते 

शिल्लक 

( ५ ) 

निरंक 


निरंक 


साहित्याचे वर्णन 
( ३ ) 

एम सिल्वर रंगाची महिंद्रा कंपनीची मोटार जीप 
( एक्स.यु. व्ही ५०० ) जीप नं.एम.एच. ४८ 

ए ४५०१ 


मैत्रेय प्लॉटर्स अॅन्ड स्ट्रक्चर्स प्रा . लि . रोख ( भारतीय चलन ) 


संगणक संच १ 

( एक सीपीयु , एक मॉनिटर , एक की - बोर्ड , 
जु.वा.की. अं ) 


( एक सीपीयु , एक मॉनिटर , एक की - बोर्ड , जु . 
वा.की. अं ) 


संगणक संच १ 

( एक सीपीयु , एक मॉनिटर , एक की - बोर्ड , 
जु.वा.की. अं ) 


( ६ ) 

सदरची कंपनी मैत्रेय ग्रुप ऑफ 
कंपनीजची सहयोगी कंपनी आहे . 


शेरा 


सदरची कंपनी मैत्रेय ग्रुप ऑफ 
कंपनीजची सहयोगी कंपनी आहे . 


शेरा 

( ४ ) 


सदरची कंपनी मैत्रेय ग्रुप 
ऑफ कंपनीजची सहयोगी 
कंपनी आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सक्सेना , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( विशेष ) . 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 2nd August 2022 . 

Order 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS ) ACT , 1999 . 

No. MPI 1121 / C.R.No.763 / Pol - 11.- Whereas , Maitreya Group of Companies , Maitreya Bhavan , 
Plot No.34 , Behind ICICI Bank , Pandit Din Dayal Nagar , Vasai ( West ) , Maharashtra 401202 
( hereinafter referred to as the said " Financial Establishment " ) , has received deposits from depositors 
under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the 
depositors ; 


And whereas , an offence has been registered against the said Financial Establishment at 
Borivali Police Station , Mumbai vide Complaint Register No.107 / 2016 , under sections 3 , 4 and 5 of 
the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 1999 ( Mah . 
XVI of 2000 ) and sections 34 , 120B , 406 , 420 , of the Indian Penal Code ( 45 of 1860 ) that they have 
collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment 
and its Chairman and Directors have failed to return the deposits after maturity and the said 
Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or 
other property believed to have been acquired by said Financial Establishment and its Chairman 
and Directors either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment in order to protect the interest of the depositors of the 
said Financial Establishment and to appoint the Deputy Collector and Competent Authority ( MPID ) 
Mumbai City as the Authority to exercise control over the money and the properties attached ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 and sub - section 
( 1 ) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) 
Act , 1999 ( Mah . XVI of 2000 ) the Government of Maharashtra hereby . 


( a ) attaches the money and other properties of Maitreya Group of Companies , 
Maitreya Bhavan , Plot No.34 , Behind ICICI Bank , Pandit Din Dayal Nagar , Vasai ( West ) , 
Maharashtra 401202 and its Chairman and Directors as specified in the Schedule appended 
hereto ; and 


( b ) appoints the Deputy Collector and Competent Authority ( MPID ) , Mumbai City to be the 
Competent Authority to exercise control over the money and the properties attached . 


The property of the said Financial Establishment , its Chairman and Directors to be attached 
is as follows : 

1. Immovable Property ( Flat / Land ) : 

District / State 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 
Schedule 


Sr. 

Village / 
Taluka 

No. 

1 Pandavalene / 

Pathardi 


3 


4 


Nashik / Maha- | 
rashtra 


Pandavalene / Nashik / Maha- C - 1 - IVY A1301 ( 885 
Pathardi rashtra sq . Ft . ) 

5 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 1 - IVY A1401 ( 985 
Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

6 Pandavalene / Nashik / Maha- C - 1 - IVY A1402 ( 972 
Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

7 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 1 - IVY A1403 ( 815 
Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

8 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 1 - IVY A1401 ( 860 
Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

9 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 1 - IVY B1402 ( 860 
Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


Description of the 
property 

C - 1 - IVY A1301 ( 1032 | 
sq . Ft . ) 


The accused 
company got 

2 Pandavalene / Nashik / Maha- C - 1 - IVY A1302 ( 1012 Maitreya Services properties 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

Pandavalene / Nashik / Maha- C - 1 - IVY A1303 ( 812 
Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 

No.1 to 22 as 
consideration 
for inter 
ing into joint 
Venture with 
Prabhav 
Gruh Nir 
man Pvt.Ltd . 
Properties 
No.1 to 22 . 


10 Pandavalene / Nashik / Maha- C - 1 - IRIS A902 ( 1012 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


11 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS A903 ( 812 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


12 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS B902 ( 885 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


13 Pandavalene / Nashik / Maha - C - 2 - IRIS B903 ( 814 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

14 | Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS A1002 ( 972 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


15 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS A1003 ( 815 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


16 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS B1001 ( 860 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


18 Pandavalene / 
Pathardi 

19 


17 Pandavalene / Nashik / Maha- C - 2 - IRIS B1002 ( 816 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 
Nashik / Maha- C - 2 - IRIS A1301 ( 1032 
rashtra sq . Ft . ) 
Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS A1302 ( 1012 
rashtra sq . Ft . ) 


Pandavalene / 
Pathardi 


20 Pandavalene / Nashik / Maha- C - 2 - IRIS A1303 ( 812 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


Name of the 
property holder 


21 Pandavalene / Nashik / Maha- | C - 2 - IRIS A1401 ( 985 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 


Services 

Maitreya Services 
Maitreya 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 
Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


Remarks 


Maitreya Services 
Pvt . Ltd. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 

District / State 

Description of the 
property 

Name of the 
property holder 

22 Pandavalene / Nashik / Maha- C - 2- IRIS A1402 ( 972 Maitreya Services 

Pathardi 

rashtra 

sq . Ft . ) 

23 Nandurbar 

Pvt . Ltd. 
Maitreya Plotters 
& Stretures Pvt . 

DSK Commercial 
Apartments ( Loar 
Ground Floor RCC 
Block No. 9A ) 
Sr.No.2894 / 2 - A , Nan 
durbar . ( 14.43 Sq.ft. ) 


C 


Sr. 

No. 


24 Nandurbar 


Village / 

Taluka 


25 Navapur 


26 Shahada 


Sr. 

No 

1 


2 


Nandurbar / 
Maharashtra 


Nandurbar / 
Maharashtra 


Nandurbar / 
Maharashtra 


2. Bank Account Details : 


Nandurbar / 
Maharashtra 


Account Holder Name 


DSK Commercial 
Apartments ( Loar 
Ground Floor RCC 
Block No. 10A ) 

Sr. No.2894 / 2 - A , Nan 
durbar ( 14.43 Sq.ft. ) 


Vardhman Com 
plex . First Floor , 
Block No. F.I. Sr. No. 
419,420,421 - B , Nan 
durbar ( 56.68 Sq.ft. ) 


12 m North - North 
Development Plan . 
Purchase and Sale 
Commercial Complex . 
Floor , Span No. 16 All 
No. 198 / a / b / c 
( area 20.25 sq.m. ) 


Bank Name 


Maitreya Suvarnasiddhi | ICICI Bank 
Pvt . Ltd. 


Bengaluru , 

Karnataka 


Maitreya Suvarnasiddhi | ICICI Bank 
Pvt . Ltd. 


Bengaluru , 

Karnataka 


Maitreya Plotters 
& Stretures Pvt . 


Maitreya Plotters 
& Stretures Pvt . 


Account 

Number 

186405000013 


640405003997 


of Maitreya 
Group of 
Companies . 

Maitreya Services Mr.Vijay Vit 
Pvt . Ltd. 

thai Patil is a 


Account 

Balance 

Nil 


Remarks 


Nil 


Mr. Pashupati 
Madhukar 
Vani is a 

partner / rep 
resentative 
of Maitreya 
Group of 
Companies . 
Mr.Pashupati 
Madhukar 
Vani is a 
partner / rep 
resentative 
of Maitreya 
Group of 
Companies . 

Mr.Prakash 

Madhukar 
Laghmarg 
is a 


partner / rep 

resentative 


partner / rep 

resentative 
of Maitreya 
Group of 
Companies 


Remarks 


The company is 
a subsidiary of 
Maitreya Group of 
Companies . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट २५ , २०२२ / भाद्र ३ , शके १ ९ ४४ 


3. Movable Property : 

Sr. Property Holder 
Name 

No 

1 


3 


Maitreya Plotters 
and Stretures 
Pvt . 


2 Maitreya Plotters 
and Stretures 
Pvt . 


Maitreya Plotters 
and Stretures 

Pvt . 


Material Description 

M Silver Mahindra Motor Jeep 
( XUV500 ) Jeep No. MH - 48A - 4501 


Computer set 1 ( one CPU , one monitor , 
one keyboard , JWK ) 


Computer set 1 ( one CPU , one monitor , 
one keyboard , JWK ) 


Computer set 1 ( one CPU , one monitor , 
one keyboard , JWK ) 

Cash ( Indian Currency ) 


Remarks 


The company is a subsidiary of 
Maitreya Group of Companies . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAXENA , 

Principal Secretary ( Special ) to Government . 


९ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


